भाषा संचालनालयातील सहाय्यक भाषा संचालक 
(अनुवाद व शाब्दावली)/विभागीय सहाय्यक भाषा 
संचाळक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची अनुक्रमे दि.०१.०१.२०१४, 
दि.०१.०१.२०१५,दि.०१.०१.२०१६, दि.०१.०१.२०१७ 
व दि.०१.०१.२०१८ रोजीच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग, 
शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.9९/आस्था-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १५.१२.२०१८ 


वाचा : 9) मराठी भाषा विभाग, शासन परिपत्रक, समक्रमांक दि.३१.१०.२०१८ 
२) भाषा संचालनालयाचे पत्र क्रमांक WIS (नियुक्‍ती)-२०१७/प्र.क्र. 
१०६/२८३४/चौदा, दि. ०७.१२.२०१८ 


शासन परिपत्रक 


वरील संदर्भ (१) अन्वये भाषा संचालनालयातील सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व 
शब्दावली)/विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गातील (गट-ब) राजपत्रित 
अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१४, दि. 09.09.2094, दि. ०१.०१.२०१६, दि. ०१.०१.२०१७ व दि. 
०१.०१.२०१८ च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या ज्येष्ठतासूची संदर्भात श्री. 
अ.वा.गिते, सहाय्यक भाषा संचाळक (अनुवाद व शब्दावली) यांनी त्यांच्या दि. २२.११.२०१८ च्या 
निवेदनान्वये आक्षेप नोंदविळे असल्याचे व त्यांनी यापूर्वी वेळोवेळी सादर केलेल्या विविध निवेदनांच्या 
अनुषंगाने अंतिम निर्णय होईपर्यंत अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिद्ध करु नयेत व अशा निराकरणाच्या अधिन 
राहून प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठतासूचीच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीचे लाभ न देण्याची विनंती 
केली असल्याचे वरील संदर्भ (२) अन्वये कळविण्यात आले आहे. 

२. श्री. गिते हे सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गात दि. ०२.०७.२०१२ रोजी 
सरळसेवेने दाखल झाले आहेत. त्यामुळे सदर संवर्गाच्या दि. 09.09.2093 च्या ज्येष्ठतायादीमध्ये त्यांचा 
समावेश झाला आहे. सदर संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०११ व दि.०१.०१.२०१२ च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतायाद्या 
अनुक्रमे दि. १६.०१.२०१६ व दि. १७.०५.२०१६ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. या 
ज्येष्ठतायाद्यांवर कोणत्याही अधिकाऱ्यांचे आक्षेप/सूचना प्राप्त न झाल्याने त्या अनुक्रमे दि. २५.०४.२०१६ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.७९/आस्था-२ 


व दि. १०.०८.२०१६ रोजी अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. संदर्भ (१) अन्वये प्रसिद्ध 
केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतायादीवर श्री. गिते यांनी त्यांच्या दि. २२.११.२०१८ च्या निवेदनाद्वारे 
नोंदविलेल्या आक्षेप/सूचनांमध्ये त्यांच्या यापूर्वीच्या दि. १५.०१.२०१५ , दि. २२.०५.२०१५, दि. 
०२.११.२०१५, दि. १३.०२.२०१७, दि. ०७.०९.२०१७, दि. ०६.०२.२०१८ व दि. ०५.०३.२०१८ च्या 
निवेदनांचा उल्लेख करुन त्या संदर्भात अंतिम निर्णय होईपावेतो अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिद्ध करुनये व 
अज्ञा निराकरणाच्या अधिन राहून प्रसिद्ध केलेल्या ज्येष्ठतासूचीच्या आधारे संबंधित अधिकाऱ्यांना 
पदोन्नतीचे लाभ न देण्याची विनंती केली आहे. 

३. श्री. गिते यांची दि. १५.०१.२०१५ व दि. २२.०५.२०१५ च्या निवेदनांमध्ये पदोन्नतीसंबंधात 
त्यांच्यावर झालेला अन्याय व तसेच श्री. डोनीकर यांना भाषा उपसंचालक (विधि) या संवर्गात कथित 
विधिग्राह्य पदोन्नती या बाबी समाविष्ट आहेत. त्यांच्या सदर निवेदनांच्या अनुषंगाने या विभागाच्या दि. 
२०.०८.२०१५ च्या पत्राद्वारे भाषा संचालकांमार्फत त्यांना सविस्तर उत्तर देण्यात आले आहे. सदर उत्तर 
त्यांना स्वीकृतीयोग्य नसल्याचे त्यांच्या दि. ०२.११.२०१५ च्या निवेदनाद्वारे नमूद करण्यात आले असून 
विविध न्यायनिर्णयांचा हवाला देऊन ज्येष्ठतांबाबत पुढील कार्यवाही न करण्याची तसेच त्यांच्यावरील 
कथित अन्याय दूर करुन योग्य न्याय देण्याची विनंती केली आहे. दि. १३.०२.२०१७ व दि.०७.०९.२०१७ 
च्या निवेदनांद्वारे त्या प्रकरणी आणखी काही न्यायनिर्णयांचा हवाला देऊन पाठपुरावा केला आहे. विविध 
न्यायनिर्णय व धोरणात्मक बाबी यासंबंधात त्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांसंबंधात या विभागाचा प्रस्ताव 
सामान्य प्रशासन विभाग आणि विधि व न्याय विभाग यांच्या अभिप्रायार्थ पाठविण्यात आला आहे. सदर 
बाबीमध्ये तात्पुरत्या ज्येष्ठतायादीस आक्षेपाचा समावेश नाही. त्याबाबत स्वतंत्रपणे उचित निर्णय 
झाल्यानंतर आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी प्रसिद्ध झालेल्या ज्येष्ठतायाद्यांचा आढावा घेणे शक्य होईल. 
शासन परिपत्रक, दि. २४.०१.२०१८ अन्वये प्रस्तुत संवर्गाच्या दि.०१.०१.२०१३ च्या तात्पुरत्या 
ज्येष्ठतायादीच्या अनुषंगाने श्री. गिते यांनी दि. ०६.०२.२०१८ च्या निवेदनाद्वारे आक्षेप नोंदविले. यामध्ये 
देखील त्यांच्या पूर्वीच्या निवेदनांच्या अनुषंगाने अंतिम निर्णय झालेला नसताना पुढील ज्येष्ठतायादी 
प्रसिद्ध करणे त्यांच्यावर अन्यायकारक ठरत असल्याचे नमूद केले आहे. श्री. गिते यांच्या यापूर्वीच्या 
निवेदनांवर होणाऱ्या निर्णय/निष्कर्षांती सेवाविषयक बाबी व ज्येष्ठता यांचे पुनर्विलोकन करण्याच्या 
तसेच अन्य प्रशासकीय मुद्यांच्या अधीन राहून अंतिम ज्येष्ठतायादी शासन परिपत्रक, दि.२७.०२.२०१८ 
अन्वये प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. या अनुषंगाने श्री. गिते यांनी त्यांच्या दि.०५.०३.२०१८ च्या 
निवेदनाद्वारे मा. मंत्री महोदयांकडे आक्षेप/तक्रार सादर केली यासंबंधात वस्तुस्थितीदर्शाक अहवाल मा. 
मंत्री महोदयांच्या अवलोनार्थ व STAN सादर करण्यात आला आहे. सदर सर्व बाबी ह्या सेवा बाबींशी 
संबंधित असून तात्पुरत्या स्वरुपात प्रसिद्ध केलेल्या सध्याची ज्येष्ठतायादी हा मुख्य मुद्दा समाविष्ट ठेवून 
असल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे ज्येष्ठतायादी अंतिम न करण्याची व अशा प्रसिद्ध केलेल्या 
ज्येष्ठतायादीच्या आधारे पदोन्नतीविषयक पुढील बाबी विचारात घेऊ नयेत ही HSS विनंती अन्य 
अधिकाऱ्यांना न्यायोचित तसेच प्रशासकीय दृष्टीने योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे सहाय्यक भाषा संचालक 
(अनुवाद व शब्दावली)/विभागीय सहाय्यक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गातील (गट-ब) 

पृष्ठ ९ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.७९/आस्था-२ 


राजपत्रित अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१४, दि. ०१.०१.२०१५, दि. ०१.०१.२०१६, दि. ०१.०१.२०१७ व 
दि. ०१.०१.२०१८ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत. 
४. भाषा संचालक, भाषा संचालनालय यांना विनंती करण्यात येते की, सदर परिपत्रक व 
त्यासोबतच्या अंतिम ज्येष्ठतासूची संबंधित अधिकाऱ्यांच्या (सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांसह) 
निदर्डानास आणावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१५१७०१४४२३३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


M 2 Digitally signed by M. P. Kudtarkar 
e e DN: c=IN, o=Government Of 


Maharashtra, ou=Marathi Bhasha, 


postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 

U a i 2.5.4.20=52bcc5e18003505c6980 
2475fe37220a367d934681b77434 
d33db31221536f5f, cn=M. P. 


Kudtarkar 
a i Date: 2018.12.18 17:37:01 +05'30' 
(4.4. कुडतरकर) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रति, 
१. भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी (भाषा संचालनालयामार्फत). 
३. निवड नस्ती 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.9९/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१४ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 
प्रवर्ग सहायक भाषा | सहायक भाषा 
(नियुक्‍ती संचाळक | संचालक(अ.व. 
की व नंतर प्रवर्ग (1.4.31) श.) पदावरील सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
se = नाव बदलला | जन्म तारीख | पदावरील पदोन्नतीचा दिनाक या अभिप्राय 
असल्यास नियुक्तीचा नियमित/ 
त्याचा मार्ग (सरळसेवा | ज्येष्ठता 
दिनांक) / पदोन्नती) दिनांक 
1 १_| २ ३ 1. ee ५ ६ 1 ww ८ ९ 1१0 | 
=) ey श्री. रा. बा. जाधव | अनुसुचित | ०६.०७.१९५७ | पदीन्नती २२.१०.२००३ | ३१.०७.२०१५ | बी.ए. = 
जाती (वैध) (मराठी) 
२ २ श्रीमती चे. क. खुला १२.०८.१९५७ | पदौीन्नती २६.११.२००७ | ३१.०८.२०१५ | एम.ए. i 
प्रधान (मराठी) 
३ ३ श्री. ल. म. | अनुसुचित | १०.०१.१९६५ पदोन्नती ०१.०४.२०१० | ३१.०१.२०२३ | एम.ए. | 
डोनीकर जमाती (वैध) (मराठी) 
एलएलबी 
४ ४ श्रीमती वि. ल. खुला २६.०९.१९६७ | सरळसेवा । ०६.०३.२०१२ | 30.08.2024 | एम.ए. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
डोनीकर (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्ती. 
4 ५ _  श्री.अ.वा. गिते । वि.जा.भ.ज. | 02.02.9868 । सरळसेवा । 02.09.2092 | 22.02.2020 | एम.ए. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
(वैध) (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्ती. 
एलएलबी 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.9९/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१५ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 
प्रवर्ग सहायक भाषा | सहायक भाषा 
(नियुक्‍ती aap | संचालक(अ.व. 
Pee नंतर प्रवर्ग व (1.4.31) श.) पदावरील सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक 
ग = नाव बदलला | जन्म तारीख पदावरील पदोन्नतीचा दिनांक ay अभिप्राय 
असल्यास नियुक्तीचा नियमित/ 
त्याचा मार्ग (सरळसेवा | ज्येष्ठता 
दिनांक) / पदोन्नती) दिनांक 
1 १_| २ ३ a षु ६ 1 ७___| ८ ९ 1१0 | 
=) ae श्री. रा. बा. जाधव | अनुसुचित | ०६.०७.१९५७ पदोन्नती २२.१०.२००३ | ३१.०७.२०१५ | बी.ए. = 
जाती (वैध) (मराठी) 
२ २ _ [श्रीमती चे. क.| खुला १२.०८.१९५७ । पदोन्नती २६.११.२००७ | ३१.०८.२०१५ | एम.ए. i 
प्रधान (मराठी) 
३ ३ श्री. ल. म. | अनुसुचित | १०.०१.१९६५ पदोन्नती ०१.०४.२०१० | ३१.०१.२०२३ | एम.ए. | 
डोनीकर जमाती (वैध) (मराठी) 
एलएलबी 
४ ४ श्रीमती वि. ल.| खुला २६.०९.१९६७ | सरळसेवा | ०६.०३.२०१२ | ३०.०९.२०२५ | एम.ए. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
डोनीकर (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्ती. 
4 ५ _ श्री.अ.वा. गिते | वि.जा.भ.ज. | 02.02.9988 | सरळसेवा । 02.09.2092 | 22.02.2029 | एम.ए. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
(वैध) (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्ती. 
एलएलबी 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.9९/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१६ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 
oe सहायक भाषा 
प्रवर्ग सहायक भाषा चा 
(नियुक्ती संचालक ara 
नंतर प्रवर्ग (अ.व.शा.) ey 
अ. । ज्येष्ठता त्स कि पदावरील । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
क a नाव बदलला जन्म तारीख पदावरील दिनांक अभिप्राय 
ॅ क्र असत्यात पदोन्नतीचा दिनांक अर्हता 
असल्यास नियुक्तीचा 
नियमित/ 
त्याचा मार्ग (सरळसेवा ea 
ersten ज्येष्ठता 
दिनांक) / पदोन्नती) दिनांक 
दिनांक 
1 १_| २ ३ Pees ५ & (eC eet ८ ९ 1१0 
षां oy श्री. रा. बा. जाधव | अनुसुचित | ०६.०७.१९५७ | पदीन्नती २२.१०.२००३ | ३१.०७.२०१५ | बी.ए. | दि.३१.७.२०१५ रोजी सेवानिवृत्त झाले 
जाती (वैध) (मराठी) | आहेत. 
२ २ | amt चे. क.। खुला १२.०८.१९५७ | पदोन्नती २६.११.२००७ | ३१.०८.२०१५ | एम.ए. | दि.३१.८.२०१५ रोजी सेवानिवृत्त 
प्रधान (मराठी) । झाल्या आहेत. 
३ ३ jal ल. म. | अनुसुचित | १०.०१.१९६५ पदोन्नती ०१.०४.२०१० | 39.09.2023 | एम.ए. | दि.२०.४.२०१५ पासून भाषा उप 
डोनीकर जमाती (वैध) (मराठी) | संचाळक (विधि) पदावर तात्पुरती 
एलएलबी | पदोन्नती 
४ ४ श्रीमती वि. ल.। खुला २६.०९.१९६७ | सरळसेवा | ०६.०३.२०१२ | ३०.०९.२०२५ | एम.ए. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
डोनीकर (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती. 
4 ५. _ श्री.अ.वा. Pra | वि.जा.भ.ज. | 02.02.9988 | सरळसेवा । 02.09.2092 | 22.02.2029 | एम.ए. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
(वैध) (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती. 
एलएलबी 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.9९/आस्था-२ 


या सहायक भाषा 
प्रवर्ग सहायक भाषा eee 
(नियुक्‍ती संचालक raat) 
नंतर प्रवर्ग अ.व.श. ee 
अ. । ज्येष्ठता = eet) पदावरील । सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक 
= = नाव बदलला जन्म तारीख पदावरील दिनांक अभिप्राय 
| क्र पदोन्नतीचा दिनांक अर्हता 
असल्यास नियुक्तीचा नियमित/ 
त्याचा मार्ग (सरळसेवा ache 
दिनांक) / पदोन्नती) दिनांक 
६ ६ ।श्रीमती नं.दि.। खूला २३.१०.१९६० पदोन्नती १३.१०.२०१५ | ३१.१०.२०१८ | एम.ए. [= | 
पूरव (मराठी) 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.9९/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१७ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 
= सहायक भाषा 
प्रवर्ग सहायक भाषा ean 
(नियुक्‍ती संचालक ake 
नंतर प्रवर्ग (अ.व.शा.) ae) 
अ. । ज्येष्ठता ae त्स कि पदावरील । सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक 
= a नाव बदलला जन्म तारीख पदावरील दिनांक अभिप्राय 
क्र क्र असत्यात पदोन्नतीचा दिनांक अर्हता 
असल्यास नियुक्तीचा 
नियमित/ 
त्याचा मार्ग (सरळसेवा ea 
ersten ज्येष्ठता 
दिनांक) / पदोन्नती) दिनांक 
दिनांक 
1 १_| २ ३ | ok | ५ & = al = =] ८ ९ 1१0 
णं he श्रीमती वि. oO.) खुला २६.०९.१९६७ | सरळसेवा | ०६.०३.२०१२ | ३०.०९.२०२५ | एम.ए. । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
डोनीकर (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्ती. 
२ २ _ श्री.अ.वा. गिते | वि.जा.भ.ज. | ०२.०२.१९६९ | सरळसेवा । ०२.०७.२०१२ | २८.०२.२०२७ | एम.ए. । महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
(वैध) (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्ती. 
एलएलबी 
३ 3 श्रीमती नं.दि.। खूला २३.१०.१९६० पदोन्नती १३.१०.२०१५ | ३१.१०.२०१८ | एम.ए. 3 
पूरव (मराठी) 
४ ४ श्री. क.गो. कांबळे | अ.जा.(वैधो | ०६.०४.१९६० पदोन्नती २१.०६.२०१६ | ३०.०४.२०१८ | बी.ए. शिका 
(मराठी) 
षु षु श्री. ह.म. सुर्यवंशी | अ.ज. (de) | ०९.०७.१९७५ | सरळसेवा २४.०६.२०१६ | ३१.०७.२०३३ | एम.ए.बी. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
एड  । उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


शासन परिपत्रक, क्रमांक : भाज्येसू-२०१८/प्र.क्र.9९/आस्था-२ 


प्रपत्र “अ 
सहायक भाषा संचालक (अनुवाद व शब्दावली) या संवर्गाची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती सामायिक ज्येष्ठतासूची 
तका सहायक भाषा 
प्रवर्ग सहायक भाषा ns 
(नियुक्‍ती संचालक ake 
नंतर प्रवर्ग (अ.व.श.) काकी 
अ. । ज्येष्ठता ae त्स कि पदावरील । सेवानिवृत्तीचा | शौक्षणिक 
= a नाव बदलला | जन्म तारीख पदावरील दिनांक अभिप्राय 
न क्र असत्यात पदोन्नतीचा दिनांक अर्हता 
असल्यास नियुक्तीचा 
नियमित/ 
त्याचा मार्ग (सरळसेवा ea 
ersten ज्येष्ठता 
दिनांक) / पदोन्नती) दिनांक 
दिनांक 
1 १_| २ ३ | ok | ५ & i == 0s, =] ८ ९ l= =a RE = 
a he श्रीमती वि. oO.) खुला २६.०९.१९६७ | सरळसेवा | ०६.०३.२०१२ | 30.08.2024 | एम.ए. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
डोनीकर (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्ती. 
२ २ _ श्री.अ.वा. गिते | वि.जा.भ.ज. | ०२.०२.१९६९ | सरळसेवा । ०२.०७.२०१२ | २८.०२.२०२७ | एम.ए. | महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
(वैध) (मराठी) | उमेदवार म्हणून नियुक्ती. 
एलएलबी 
३ 3 श्रीमती नं.दि.। खूला २३.१०.१९६० पदोन्नती 93.90.2094 | ३१.१०.२०१८ | एम.ए. शिका 
पूरव (मराठी) 
४ ४ श्री. HAN. कांबळे | अ.जा.(वैधो | ०६.०४.१९६० पदोन्नती २१.०६.२०१६ | ३०.०४.२०१८ | बी.ए. oe 
(मराठी) 
षु षु श्री. ह.म. सुर्यवंशी | अ.ज. (de) | ०९.०७.१९७५ | सरळसेवा २४.०६.२०१६ | ३१.०७.२०३३ | एम.ए.बी. | HERTS लोकसेवा आयोग पुरस्कृत 
एड  । उमेदवार म्हणून नियुक्‍ती. 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


